महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेला दावा क्र.४/२००४ 
 अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड श्री.शिवाजी म. जाधव 
यांच्या व्यावसायिक फी वाढीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मकसी-१३१६/प्र.क्र.६८/२०१६/३६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १७ मे, २०१८ 


वाचा <- १) झासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मकसी-१००७/प्र.क्र.४०/का.३६, 
दि.०६/०२/२००८ 


२) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मकसी-१०१२/२६७/प्र.क्र.१०१/२०१२/ 
का.३६, दि.०७/०४/२०१६. 


आदेश 
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दावा 
क्र.४/२००४ मध्ये श्री.शिवाजी म. जाधव यांची अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली असून 
संदर्भाधीन क्र.१ व २ च्या शासन आदेज्ान्वये व्यावसायिक फी (Professional Fees) व अन्य खर्च खालीलप्रमाणे 
अनुज्ञेय करण्यात आले होते. 


A) | OUT OF POCKET ACTUAL EXPENSES : 

For actual expenses incurred for court fees, typing, photostat, secretarial charges 
and misc. Expenses memos will be submitted in due course. 

For attending the conference with the officers at Mumbai, the expenses incurred 
on Air Fare will be borne by the State Government. 

B) | PROFESSIONAL FEES : 


i) Professional fees for appearance on Misc. day Rs.37,500/- 
ii) Professional fees for appearance on Non-Misc. day Rs.82,500/- 
iii) Conference Rs.37,500/- 
iv) Drafting of pleadings / affidavit Rs.37,500/- 


2. आता श्री.शिवाजी म. जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड यांना संदर्भाधीन दि.०७/०४/२०१६ च्या शासन 
आदेशान्वये 8) येथे विहीत करण्यात आलेल्या व्यावसायिक फी (Professional Fees) मध्ये वाढ करुन पुढीलप्रमाणे 
व्यावसायिक फी अनुज्ञेय करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


|B) | PROFESSIONAL FEES : 
i) Professional fees for appearance on Misc. day Rs. 50,000/- 
ii) Professional fees for appearance on Non-Misc. day Rs.1,00,000/- 
iii) Conference Rs. 50,000/- 
iv) Drafting of pleadings / affidavit Rs. 50,000/- 


३.संदर्भाधीन दि.०६/०२/२००८ च्या शासन आदेशातील बाब (A) येथे नमूद केलेला खर्च श्री.शिवाजी म. जाधव, 
अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड यांना यापुढेही यथास्थिती अनुज्ञेय राहील. 


शासन आदेशा क्रमांकः मकसी-१३१६/प्र.क्र.६८/२०१६/३६ 


४. हे आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू होतील. 

५. वरील बाबीवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ए-४, २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा-०९०- सचिवालय (००) 
(०१) सामान्य प्रशासन विभाग (अनिवार्य), २८-व्यावसायिक सेवा - दत्तमत (२०५२००२५)" या अर्थसंकल्पीय लेखा 
शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व दरवर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


६. हे आदेश विधी व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३४ व १३५-२०१८/ई, दि.२/२/२०१८ व 


वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दिनांक १६/६/२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
७. हे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून 
त्याचा संकेतांक २०१८०५१७१५२६२४४२०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत :- 


Se 


bal न Digitally signed by Sanjay Krishna Bhosale 
S a Nn a K [| | ५ h Nn a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68fad25d7626a3cc798a2cdee2480a 1 08e46d2bc3 


Bhosale 111170 )00/ातीनी 
(सं.कृ.भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

मा.मंत्री. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तथा समन्वयक मंत्री (सीमा प्रश्न) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 


सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
प्रा.एन.डी.पाटील, अध्यक्ष, तज्ञ समिती, ए-१, रुईकर कॉलनी, ता.करवीर, कोल्हापूर-४१६००५. 


, श्री.शिवाजी म. जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, आदित्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४, नॉयडा- 


२०१३०१. 
विधी व न्याय विभाग (ई शाखा), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


१०. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५/ कार्यासन-२६), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१६. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


